धनगर समाज बांधवाच्या विकासासाठी 
विशेष कार्यक्रम भटक्या जमाती - क मधील 
धनगर समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना 
स्पर्धा परिक्षेसाठी शुल्कात आर्थिक सवलती 
लागू करण्याबाबत या योजनेकरीता नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इमाव, Saray, froma, विमाप्र कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण- २०१९/प्र.क्र.०६/विजाभज-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ : शासन निर्णय इमाव, साठौमाप्र, विजाभज, विमाप्र कल्याण विभाग क्रमांक 


संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०६/विजाभज-१, दिनांक-६/९/२०१९. 


शासन निर्णय :- 


धनगर समाज बांधवाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम भटक्या जमाती-क मधील धनगर 
समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना स्पर्धा परिक्षेसाठी शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करण्याबाबत 
या योजनेकरीता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. झेडजी-३ 


Grant No ZG-03 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 


2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes, Other Backward Classes and Minorities 


03- मागासवर्गाचे कल्याण 


03- Welfare of Backward Classes 


१०२- आर्थिक विकास 


102-Economic Development 


(०१)-विजाभज, इमाव व विमाप्र यांचे कल्याण 


(01)-Welfare of Vimukta Jatis, Nomadic Tribes, 
Other Backward Classes and Special Backward 
Classes 


(०१)(०८)-भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर 
समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना स्पर्धा 
परिक्षासाठी परिक्षा शुल्क सवलती लागू करणे 


(01)(08)-Unemployed Youth — from 


community belonging to the NomadicTribes -C 


Dhangar 


Category to get exemption on examination fee for 
competitive examination. 


कार्यक्रम 


Scheme 


२२२५ एफ ३७२ 


2225 F 372 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०१९/प्र.क्र.०६/विजाभज-१, 


२. Bare निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५/अर्थ-५, दि.०१/०१/२०२० व 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) | यांच्या अनौपचारीक पत्र क्र.सं..ख.वि/चा-१, विजाभज, इमाव व 
विमाप्र कल्याण विभाग युओआर-१२३/२०१९-२०/८२०, दि.२०/११/२०१९ अन्वये मिळालेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२००२०४१५१४४३५०२२ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhi Raghunath 
N, f Mahi 


DN: c=I nt hi VJNT OBCS SBC 
h a 1 fa (0 Welfare Dept., postalCode=400032, st=Mahi hy 


2.5.4.20=692454783803b1 bf08be0ff2505a01 eb578c61edfbb82 
7457be5704f5b440067, 


Raghunath Gavit ८५ eis. 
(भा.र.गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. राज्यमंत्री (इमाव, सावडशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

३) अपर मुख्य सचिव, (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
४) प्रधान सचिव (इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर 
६) प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


७) आयुक्‍त समाजकल्याण, पुणे 

८) संचालक, इमाव, सावडशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 

९) प्रादेशिक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सर्वी 

qo) सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सर्व) 

११) सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सवी इमाव, सावडौमाप्र, विजाभज व 
विमाप्र कल्याण विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३) निवासी लेखा अधिकार, मुंबई 

१४ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१५) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


